वाचाः- 


१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०९१६/प्र. क्र. २५०/१६/तुरूंग-३, दिनांक ३.६.२०१७ 


शासन शुद्धीपत्रकः- 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या 
जयंतीनिमित्त बंद्यांना राज्यमाफ़ी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ०९१६/प्र.क्र.२५०/१६/तुरूंग-३ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १९ नोव्हेंबर, २०१८ 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयात नमूद परिच्छेद-४ (निम्न नमूद वर्गात मोडणा-या बंद्यांना 
परिच्छेद-२ मध्ये नमूद करण्यात आलेली शिक्षा माफ़ी देण्यात येऊ नये) मधील मुद्दा- ili मध्ये "केंद्रीय 
कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेले बंदी" ऐवजी " फ़ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम-४३५ मधील उप 
कलम-(२) अंतर्गत येणारी प्रकरणे," असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१११९१५५५३९७७२९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०८ AN A) 


Narayan 
Shrikrishna 
Karad 


Digitally signed by Narayan Shrikrishna 
Karad 


ou=Home Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=9a5ba422569807a70f83ba75f7e5 

057f99ed67 1 bf7ac8f8fb14e28b9d6f905 14, 
= Shrikrishna Karad 

Date: 2018.11.19 16:01:31 +05'30' 


(नारायण कराड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


विशेष पोलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे 

विशेष पोलिस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा 
सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक 

सर्व कारागृह अधीक्षक. 


अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


